महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखा 
गु.नों.क्र.०७/१४, (मालवणी Wee. गुन्हा नोंद 
क्र.३२८/२०१४) या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र. १७३/पोल-१० 
२ रा मजला,हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई-४ 00 032, 
दिनांक: 09 जुले, २०१६. 
संदर्भ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१५/ए.एस.७६/डी-१४, 
दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०१५. 


शासन निर्णय: 

महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखा गु.नों.क्र.०७/१४, (मालवणी पो.स्टे. गुन्हा नोंद 
क्र.३२८/२०१४) या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दि. ०४ ऑगस्ट, 
२०१५ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, 
प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . १५,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे भत्ते अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्याळय पोलीस (०२) (09) शहर WAR आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र१०७/२०१६./व्यय-७, 
दिनांक ०५.०३.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र. १७३/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७०११२०१५७९९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A | (1 Nn V i S h Nn Uu p a al t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 


Joshi फश 120733 0830 
(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे),मुंबई. 
३. महालेखापाल १, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अँड.श्री.प्रदिप घरत, ६/६०३, क्षितीज को.ऑप.हौ.सो, संत गाडगे महाराज पथ, 
स्टेप-इन हॉटेल जवळ, माहिम, मुंबई ४०० ०१६. 
. विधिव न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पोल-१०). 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


